मानवत जि.परभणी येथील ३० खाटांच्या 
ग्रामीण रुग्णालयाचे Yo खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन (मुख्य 
इमारत व निवासस्थान) बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.७६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२२. 
वाचा:-सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे /कक्ष-३/ 
टे.६/मानवत५०खाटामुइवनिवाबांधकाम/२६५९-६६०/, दि.०४.०३.२०२२. 
प्रस्तावना:- 
मानवत जिल्हा परभणी येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालय श्रेणीवर्धन मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याकरीता प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मानवत जिल्हा परभणी येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 

रुग्णालय श्रेणीवर्धन मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामाचे मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने परिगणित केल्याप्रमाणे सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे मुख्य 
इमारत रु. २८६३.१० लक्ष व निवासी इमारतीसाठी रु. १९६१.१२ लक्ष इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटी अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे:- 
अटीव शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून 

मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्यानिविदा सूचना 
प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


YH 


oe 


Cc 
eS 
~~ 


yaa) 
na 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.9६/ आरोग्य-४ 


७) मानवत, जि.परभणी येथील प्रस्तावित ३० खाटांचे ५० खाटांच्या उप जिल्हा श्रेणीवर्धीत रुग्णालय 
इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ मुख्य इमारत ५९८५.५१ चौ.मी. असून बांधकामाचा दर २७०००प्रती 
चौ.मी.आहे. 

८) तसेच मानवत, जि.परभणी येथील प्रस्तावित उपजिल्हा रुग्णालयाच्या निवासस्थानाच्या इमारतीचे 
एकूण क्षेत्र फळ ५०१६.४२ चौ.मी. असून बांधकामाचा दर २७००० प्रती चौ.मी. आहे. सदर 
निवासस्थान इमारतीत खालीलप्रमाणे निवासस्थाने असणार आहेत. 

९) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा 
करण्याच्या अटीस अधीन राहून मुख्य इमारत रु. २८६३.१० लक्ष व निवासी इमारतीसाठी रु. 
१९६१.१२ लक्ष इतक्या किमतीस सहमती दर्शविण्यात येत आहे. 

Type 9- Parking &॥॥-- 3-92 निवासस्थाने 
Type 2- Parking & flr + 3-28 निवासस्थाने 
Type 3- Parking & flr + २-०८ निवासस्थाने 
Type ४-॥२॥॥॥0 & flr + 9-09 निवासस्थाने 
एकूण - ४५ निवासस्थाने 

१० उपरोक्त दोन्ही प्रस्ताव सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहेत. 


३. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य सेवा, ०१- नागरी आरोग्य सेवा(वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (09) (ओ) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती (००) (०१) (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार सचिव समितीने 
दिनांक ०५.०८.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०५११५७०९५११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK 

NIVARTTI 
KENDRE 
(दी.नि.केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.9६/ आरोग्य-४ 


४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, परभणी 

८. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,परभणी 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 

१०. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


~AERL= erm ; आना 3 /2 


\Name of the Department : Public Health Department 


Name of Work : Construction of 50 Bedded Sub District Hospital at Manwat, Tal Manwat Dist Parbhani 


Sr. Particulars of Scope 


RECAPITULATION SHEET 
Unit Rate Norms 


Rs Per 
| (Sqmt./Meter/LumpSum 


“Hospital Building (Ground + 2) 27,000]  16.16,08.770 

_ क त. ~ 5985.51] ~ Sub Total (a)|_16,16,08,770_ 
rE Rain! Roof Wate: Harvesting | __ eet gee 
डि c) Furniture 5985.51x70%=4190 a 4190 


___2,19,50,000 
__80,80,439 


व Water Supply & Satay Woks 
3 |Electrification  ______ .___.___._.__ Internal | 
_ External 


Fire Fighting Arrangements etc. 


a ITEMS __ =i 
| (i) Internal Roads (Rmt) __. 
(ii) Parking 
(iii) Modular Operation Theator 


iv) CC Drains and C/D Works 


> ee ee 
ic | aera ee een य af 23,16,66,173 
(C) OPTIONAL ITEMS __.._. री विक मीक स os eee र 
| 1 [lifts nae -f- aires: प 2 oo =—— 30,00,000 

2 |Water main storage. pump house _ oe, ee eee eae 20,00.000 


3 |AB Room Area l.ighting. Pumps, Gener 7 ____15,00,000 


~ Sub Total (C) | ~~ 65,00,000 


el crcnes accopstonet npctocsecon-citon-os 24yEtunidinr uence (२): = * (९) | _ 23,81,66,173 
(0) [PROVISIONS __ : ee कला 
ह ती peg टक SE eee (i) Contingencies 4% on (a) __ 64,64,351) ___ 
दडली आक कहि ead et oe ne (ii) GST. 12% On (P) 285,79: 9AN ae ciel 
i (Pea aaa ce aes 1); Price Escalation 5% on(P) __ 4;19,08,309)0 es 
i Pee sags (iv) Labour Insurance 0.5% on(P) | 11,90,831) | 
REEL MEN SRI een ere re ___ SubTotal(D)| _ ।__4,81,43,431.11 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) aes ____ 28,63,09,604 
canal a Say Rs. Lakhs| = 2863.10 क 
PLINTH AREA RATES FOR 
(1) Bidg Proper Cost ‘= Rs  __ 27,000 _/Sqm 
(ii) Elect. Work ‘= Rs ___ 3,388 /Sqm 
(ili) Water Supply ' “= Rs 1,350 /Sqm 
(iv) For (i) + (ii) + (itl) “= Rs ______31 738 /Sqm 


Page } 


"ROL" “८ 
ose (es 
Name of the Department _: Public Health Department ae 7 a : 2a कता 
Name of Work : Construction of Sub District Hospital Type J,II,III & IV Residential Quarters at Manwat, Tal-Manwat 
_—_.—______—_Dist-Parhhani aps Seat ae a a etc cans pba पचल sacha a 
: क esc की ees = iz eros aes aera 
Sr. | Particulars of Scope Unit Rate Norms ae, ____ Cost Rs 
No. Rs Per Component ool Total 


[(A)|ESSENTIAL ITEMS (Components) 


(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


y 


First Floor to Third Floor 


Type 2 Quarter 


Parking Floor 


First Floor to Third Fioor 
Type 3 Quarter — 
Parking Floor - 


1_|(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m 
Type | Quarter _ 
Parking Floor 


37,25,120 
~~ 2.41,70,430 


~~ 88,02,560 


4.97 88,540 


64,82,240 


i Floor to Second Floor 810.28|Sq M 27000 2,18,77,560 

a 4Quarter ~ शहि rT. 7 

Parking Floor 26000 61,44,060 

First Floor 153.60 कुण 26000 39,93,600 

ora <5 5016.42 — pee nih Sub Total(a)) —«-12,19,84,110 

(b) Rain/ Roof Water Harvesting il क किक: 
‘| -_ a ~~ Sub Total (b+c)/_ i ~~ 20,00,000 
| — Supply & Sanitary Works <= 5% of (a) - es Sub Total (2) 60,99,206 
| 3 |Electrification = Internal 5% f(a) 60,99,206 7 


Fire Fighting Arrangements etc 


255 es 
External 


6% of(a) 


20,00,000 


= 
वब MISCELLANEOUS ITEMS hs ig. 
७). Compound Wail & Gate (Rmt) ह... ह "5 टला rer 
(ii) Internal Roads (Rmt) —+— 300” क्ण 15,00.000 
= “Deveiopmentof Ground. SOS a SIE ~~ 50,00,000 
Horticulture 7 + - ry ००. _ 
(iv) Parking LS 3,50,000 
ts} —st—“‘é;S! 32.00,000 
—| es — aa erence arenes 
Sub Total (B) 1,27,50,000 
| 2 15,82,51,568 
as pete al = re ललल 
ae zi डच a माक aa = " 
[ | Water Main Storage and pump house ws ‘os aed’ a | । | ॥ "10.0० 
3 Th Room, Area Lighting, Pumps, Generator a | = 0,00,000 
L ene or ne Se = ae f ~—"""5 00,000 
ay potion ere ste a os 5025...“ खट 
Garden, Watchman Room 10,00,000 _| 
आ अगला १ Sub Total (C) 45,00,000 


aos z 
PLINTH AREA RATES FOR 


a (iv) Labour Insurance 0.5% on (P) 


~ 12% on (P) 
“Price Escalation 5% on (P) 


“Sub Tota (0) | 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) 


Say Rs. Lakhs 


(i) Bldg Proper Cost = Rs 24.317 ‘Sqm 
(i) Elect. Work ‘= RS 3.074 ‘Sqm 
(ii) Water Supply os Rs 1.216 /Sqm 
(४) For (1) + (ii) + (iit) = Rs 28,606 ‘Sqm 


Fave | 


_ (A+B+C+D) 


Project Cost (P)= (A) + (8) + (८) 


ने. ae aan 


“~~ T"" 3:33,60,888.73 
oo | ~ ""49,61,12,456 


1961.12 


